= न्यायालय, मुंबई खंडपीठ या 
इमारतीच्या सुरक्षाव्यवस्थेकरिता साधन 
_ . सामग्री खरेदी करताना झालेली . 
अनियमितता क्षमापिते करणेबाबत __ 
| महाराष्ट्र शासन, 
१०... oe गृहविमाग 777, 
“शासन निर्णय क्र.एसंयुंटी-१००६/सीआर-५००(भाग-२)॥/वि.शा.४, _. .. 


याचा: १) शासन मिर्णय,'गृह विभाग समक्रमांक दिनांक $१.१०:२००६ ... 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दिनांक 90.99.2006 


३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.२३०/पोआ/ आ. wun, 
Agger 0 के 


प्रस्तावना :. :जनहित याचिका क्र.११५/२००६ श्रीगुरुषरणं सिंह चव्हाण विरुध्द केंद्रशासन 
व इंतर यामध्ये मुंबई येथील- मा.उच्च न्यायालयाचे इमारतीमध्ये / आवारामध्ये सी.सी.टि.व्ही. 
यंत्रणा व अन्य सुरक्षेची. साधने तात्काळ कार्यान्वित करावीत, .असे आदेश मा.उच्च 
'न्यायालय, मुंबई यांनी दिले होते.. त्या अनुषंगाने शासनाच्या गृह विभागाच्या समक्रमांकाच्या 
दि.३१.१०.२००६ 'च्या. झासन . निर्णयान्वये सदर सांमुग्री खरेदीसाठी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांना आकस्मिकता निधीमधून रुपये ५५ लाख एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे.. तसेच घोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी साधन सांमग्री खरेदीक्रील खर्चाकरिता 
सादर केलेल्या प्रस्तावास. अनुसरुन शासन निर्णय दि.१%७.११.२००६ अन्वये, र.५५. wre 
इतक्या किंमतीस प्रशासकीय. मान्यता. देण्याल आली आहे. सदर यंत्रणा ज्या 
पुरवठादाराकडून पुनःप्रत्यायी आदेशानुसार SAT aoe “आली त्यांचें -नाव या शासन 
निर्णयांमध्ये नमुद केलेले नाही. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी निविदा न 
बोलविता सदर साधन-सामुग्री तातडीने खरेदी करण्यात आली. यामुळे उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भांखस १०८८/(२५९२)/उद्योंग-६, दि.२ जानेवारी, 
१९९२ मधील परिच्छेद ८(३)(फ), मधील तरतुदीचे पालन झालेले नाही आणि शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र.विंअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ मधील वितीय 
अधिकार नियमावली भाग पहिला उपविभाग-२ च्या. अनु.क्र.३ नियम-क्र-७-ममोरील स्तंभ ६ 
येथील अट क्र.२ चा भंग झाल्याने सदर खरेदीतील अनयिमितता sents करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. यास्तव qe विभागाचा wre. Seis समक्रमांक 
- दि.१७.११.२००६ मधील आदेश अधिक्रमित. करुन आता..शासन पुढीलप्रमाणे: आदेश वेत 


शासन निर्णय : पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी उच्च च्यायालयाच्या आदेश्रानुसार- परिशिष्ट 

4 मध्ये नमूद केलेली साधन सामग्री तातडीने खरेदी केली आहे. सदर tab खरेदी करताना. 
' उद्योग, ऊर्जा च कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र, मांखस १०८८/(२५९२)/उद्योंग-६, दि.२ 
जानेवारी, १९९२ मधील परिच्छेद ८(डॉफ) मधील तरतुदीचे .पालन. झालेले नाही आणि 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ 
adie वित्तीय अधिकार नियमावली भाग. पहिला. उपविभाग-२ च्या अनु.क्र.३ नियम क्र.७ 
समोरील स्तंभ ६ येथील अट क्र.२ चे पालन न झाल्याची बाब याद्वारे क्षमापित करण्यात येत 
व्र | 


ग. me - तसेच परिशिष्ट 9 नुमूद केलेल्या एकुण रु. 43,99 ५६५/-(एकुण रुपये त्रेपन्न 
'लांख एक्य़ाण्णंव हजार पाचशे,पासष्ट फक्त) च्या खरेदीस याद्वारे आता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात aa आहे स: 


ise 
३. . , . वरीलप्रमाणे उपकरणांना ao खर्च रु. ५३,९१,५६५/ (एकुण रुपये त्रेपन्न 
लाख एक्याण्णव हजार, पाचशे. पासष्ट फक्त), हा मणी. .क्रन्बी,"१:मुख्य,. लेखाशिर्ष २०५५, 
पोलीस १०१ गुन्हा अन्वेषण व .दक्षता ज2०)8४) गुन्हा-.अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ 
००३२) (दत्तमत) (योजनेतर) ३२ ZA व :साधनसामग्री* या लेखाशिर्षाखाली, शासन 
पत्रे क्र.एसयुपी ११०६/प्र.क्र.१४७/बीयुडी-१, दि.६.१.२००७ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.५५,००,०००/- (रुपये, FG लाख फक्‍त). इतक्या Grav :मागणीक्वारे :उपलब्धः केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात : यात्रा आका: भ र 


४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र १०००/प्रक्रे.४६३०७ वियम, दि.११ 
जुलै, २००१. सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, “१९७८ 'भाग पहिला, 
TR, अनुक्रमांक-४; त्तियम-क्र:७ अन्वये «ग्रशासकीय' विभागास प्रदान "कॅसेल्चा 
शक्तिचा वापर करुन. सवर case निर्वसित- करण्य़ात-आले आहेल; ::- Pej ४५८ ८ 
पू हे. आदेश-<विच्त विभागाच्या; अतौष्यारिकः wet क्र,सीआर: कठकू'०७/व्यय-७ 
दि.२१.३.२०५७... * अन्क्ये प्राप्त सच्स्रतीबे-निर्गसित्त- करण्यात-आले आहेत 

7 री क BoM: on 
Ge. सदर शासन निर्णय-राज्य .शासनाच्या वेबसाईटवर! उर्पलब्ध 'करण्यात- असला 
असून त्याचा संमणक्र सांकेतांक २००७०३२६३११४१३२७१ कसा आहे; प्न 


cag लही 4 


महाराष्ट्राचेःराज्यपाल यांच्या :आदेशानुसार''व-माबाने 


"टकती ट्ट ee eae Sein j 
क. शासंनांचे संह afi. 


ba 
my 


> 


प्र. 


८) .., प्रबंधक (प्रशॉंसन), मुंबई Seay न्यायालय, मुंबई Sp, 8. ईन 
र]. Wea सरकारी वकील, Seq न्यायालय, मुंबई 1000001 10 
निवडंनस्ती- fey, -. | ण. eo eS 


eos 


& 


शासन निर्णय क्र.एसयुटी-१००६/सीआर-५००(माग-२)/वि.शा,४, 
| दिनांक २३ मार्च, २००७ चे सहपत्र. 


एक्स-रे बॅगेज इस्पेक्शन कळ स्मिश व २३५,७०,८४०/ 
सिस्टिम शि 
टि.व्ही.कॅमेरा १७,३०,७२५/ 


क्लोज सर्कीट टि.व्ही. कॅमेरा ९०,०००- 
सिस्टिम यासाठी कॅबलिंग 


५३,९१,५६५/- 


